कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांच्या 
पदोन्नती आदेशात अंशत: बदल 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एसएलएस-१११७/(३१८/२०१७)/आ (वर्ग-१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक: ०४ जुलै, २०१८. 


वाचा:- जलसंपदा विभाग, शासन आदेश क्र.एसएळएस-१११७/(३१८/२०१७/आ.(वर्ग-१), 
दि.०६.०४.२०१८. 


शासन sear :- 
श्री.नंदकिछोर नारायण भामरे यांची संदर्भीय आदेझान्वये सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने कार्यकारी 


अभियंता, जायकवाडी पाटबंधारे विभाग, पैठण, नाथनगर (उत्तर), जि.औरंगाबाद या रिक्‍त पदावर पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 

२. आता, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार 
व सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने श्री.भामरे यांच्या पदस्थापनेत अंडात: बदल करुन, बदली अधिनियमातील 
कलम ४ (५) नुसार त्यांची सुधारित पदस्थापना कार्यकारी अभियंता, मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिंचन 
महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 

३. संबंधीत अधिकाऱ्यास नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले 
आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास 
doesttclass1.wrd @ maharashtra.gov.in या ई-मेल संकेतस्थळावर त्वरित कळवावे. 

४. संबंधीत अधिकाऱ्यांना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. 
तसेच म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या 
अधिकार्‍यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधीत 
अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या 


अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जांची दखल घेण्यात येणार नाही. 


शासन आदेश क्रमांकःएसएलएस-१११७/(३१८/२०१६)/आ.(वर्ग-१) 


घु. 


सदरहू बदली आदेझानुसार तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा 


दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ 


मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द शिस्तभंगविषयक 


कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


६. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७०४१६२२२४८४२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस र व नावाने. 


Digitally signed by Prashant Jagdish Sajanikar 


क DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water Resources 
fa ५ h a nt a g | ५ h Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a8cd67058795ac5a961¢2b41207cb6d24b79e177 16af 
754c9fc40fd4145416f1, 


. . 
S a a n | ka r serialNumber=217003e42c820ec29c89162937f98929453cc629 
J 5b34f7 1ea285041053a66aa7, cn=Prashant Jagdish Sajanikar 


Date: 2018.07.04 16:22:52 +05'30' 


(प्रशांत साजणीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान सचिव (जलसंपदा)/ सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प 
समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व कार्यकारी संचालक / महासंचालक, जलसंपदा विभाग. 

सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 
खाजगी सचिव, मा. मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा),मंत्रालय, मुंबई. 

संबंधीत अधिकारी. 

संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

कार्यासन आ (वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


